प्रबंधक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन 
शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब या 
पदावरील अधिका-यांच्या महसुली विभाग 
वाटपातील बदलाबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :-बदली-२०१९/प्र.क्र.(५७/१९)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ जुले , २०१९. 


संदर्भ -१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५ व १२.०४.२०१८ 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.एससीटी-६५१३/(१५/१३)/तांशि-१, 
दि. २७.०७.२०१६ व दि.२१.११.२०१६ 


शासन आदेशा :- 

संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथीळ शासन निर्णयांन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार, प्रबंधक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब 
या पदावरील नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. आता, सदर fryer 
उमेदवारांपैकी खालील विवरणपत्रातील स्तंभ-२ मध्ये नमूद अधिका-यांनी केलेल्या विनंतीस 
अनुलक्षून व संदर्भाधीन क्रमांक १ येथे नमूद अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार, सक्षम प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने त्यांच्या सध्याच्या महसुली विभागात स्तंभ-४ नुसार बदल करण्यात येत असून त्यांची नवीन 
पदस्थापना स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्यानुसार राहील. 


अ.क्र। प्रबंधकाचे नाव व कार्यरत पूर्वीचा । बदललेला | नवीन पदस्थापनेचे ठिकाण 
संस्था महसुली | महसुली 
विभाग विभाग 
EF २ ३ i. “हॅ” il 4 
¥ श्रीमती म्हेशाळे महेजबिन ए., | अमरावती पुणे शासकीय तंत्रनिकेतन, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर 
यवतमाळ (जुने) 
२ | at. पेरसपुरे दिनेश यशवंत, । अमरावती पुणे शासकीय अभियांत्रिकी 
शासकीय तंत्रनिकेतन, महाविद्यालय, कराड 
वाशिम 


२. उपरोक्त अधिका-यांच्या महसुली विभाग वाटपातील बदल व त्यानुषंगाने करण्यात आलेली 
पदस्थापना ही संबंधितांच्या विनंतीनुसार करण्यात आली असल्याने, नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर होण्यासाठी शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता त्यांना अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 


शासन आदेशा PATH: बदली-२०१९/प्र.क्र.(५७/१९)/तांशि-१ 


३. उपरोक्त अधिका-यांनी कोणत्याही परिस्थितीत दि. ३१ जुले,२०१९ पूर्वी नवीन पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू व्हावे. संबंधित संस्थाप्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. 
४. या प्रकरणी रुजू होण्यास मुदतवाढ देण्याबाबतच्या कोणत्याही निवेदनाचा विचार केला 
जाणार नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
५. उपरोक्त अधिका-यांचा रुजू अहवाल संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत पंधरा दिवसात शासनास सादर करावा. 
६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२६१५१७३९८३०८ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 
Education Departme! talCode=400032, st=! 


nent, post st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b57f45f509bf 1 bf0bd20c8651 28a 


018421c354bddcS, 


Dhere crete 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति: - 

१. श्रीमती म्हैश्ञाळे महेजबिन ए., प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ (जुने) (संबंधित 

प्राचार्यांमार्फत) 

२. श्री. पेरसपुरे दिनेश यशवंत, प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम (संबंधित प्राचार्यांमार्फत) 

Wa:- 


१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

३. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती / पुणे (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
४. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ (जुने) / वाशिम / कोल्हापूर 

५. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ / वाशिम / कोल्हापूर/ सातारा 

. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती/तांशि-१. 


CA ७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


